सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासाना राजापा 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ३ रे, राजपत्र क्र . २६ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जून / जुलै २९-५, २०१७ : आषाढ ८-१४ , शके १९३९ 


[ पृष्ठे - १४ किंमत : 0.00 रुपये 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती , पृष्ठे 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार- अ , चार -ब व - 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित - 
असलेले नियम व आदेश . 

१०३९ 
संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ ते 
औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 

१०५२ 


भाग एक - अ ( भाग चार- अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 

आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी - 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा ते 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , - 
नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


१ 


Certified under note 2 below M .C . S . (Pay) Rule 39 that, 
Shri. P.P. Kulkarni would have continued to officiate as Chief 
Judicial Magistrate , Jalna had he not proceed on leave for the 
above period. 

In his absence the charge of his court alongwith charge 
ofprotocol w .e.f. 14 /06 /2017 AOH till 17 /06 /2017 AOH is kept 
with ShriN. V. Vireshwar, Jt. Civil Judge ( S. D .) & Addl . CJM, 
Jalna. 


BY DISTRICT & SSESSIONS JUDGE 

OFFICE ORDER 

( No. B-2/58 of 2017) 
READ :- Application dated 12/ 06 / 2017 submitted by 
Shri. P.P.Kulkarni, Chief JudicialMagistrate , Jalna for grant of 
earned leave and order passed on it . 

____ No. Estt ./ 2237 of 2017 .- The Principal District & 
Sessions Judge , Jalna is pleased to grant earned leave 
for (03) days w .e .f. 15 /06 /2017 to 17 /06 /2017 with benefit 
of availment of suffixing holiday falling on 18 /06 /2017 with 
permission to leave the headquarters after office hourse of 
14 /06 / 2017 till before office hourse of 19/06 / 2017 to Shri . 
P. P. Kulkarni, Chief JudicialMagistrate, Jalna . 

On return from the said leave Shri. P.P . Kulkarni, is 
reposted as Chief JudicialMagistrate , Jalna . 


Charge of his court w .e.f. 17 /6 /2017 AOH till BOH of 
19 / 06/17 is kept with Smt. S . D . Soni , Jt. Civil Judge (J. D .) & 
JMFC , Jalna charge of protocol with Shri D . B . Mhalatkar, 4th 
Jt. Civil Judge (S . D .) Addl. CJM, Jalnain additionto their own 
duties. 

Note has been taken in the Service Book of the 
concerned . 
Jalna, 14th June, 2017 . 


Smt. S . S. Kosamkar, 
Principal District & Sessions Judge , Jalna. 


No locum tenens is necessary . 


औ. भाग १ - २६ 


१०३९ 


१०४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , जून/ जुलै २९ -५ , २०१७ : आषाढ ८- १४ , शके १९३९ भाग १ - पुरवणी 

दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर, नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर 

गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 
BY DISTRICT & SSESSIONS JUDGE 


OFFICE ORDER 


( No. B-2/ 59 of 2017) 
READ :- Application dated 14 /06 /2017 submitted by 
Shri J. R. Pulate, 2nd Jt. Civil Judge ( S . D .) Jalna for grant of 
earned leave and order passed on it . 


सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांचे उपरोक्त कालावधीतील 
कार्यभार दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी पहावा . 
नांदेड , २९ एप्रिल , २०१७ . 


ए . एल . यावलकर , 
जिल्हा न्यायाधीश- १ , नांदेड 


No ./ Estt./2238 of 2017 . - The Principal District & 
Sessions Judge , Jalna is pleased to grant earned leave for 
( 03 ) days w. e.f. 14/ 06/ 2017 to 16/ 06/ 2017 with permission 
to leave the headquarters till before office hourse of 17 /06 / 
2017 to Smt. J.R . Pulate , 2nd Jt . Civil Judge (S . D .) Jalna . 


जिल्हा न्यायाधीश, यांजकडून 


On return from the said leave Smt. J.R . Pulate , is reposted 
as 2nd Jt. Civil Judge (S . D .) Jalna. 


वाचा :- श्री . ए . के . पाटील , जिल्हा न्यायाधीश -१ , बिलोली यांचेपत्र जा 
. क्र . ५६७/ २०१७, दिनांक . २९/ ४/ २०१७ व सोबत रजेचा अर्ज व त्यावरील 
आदेश . 


No locum tenens is necessary . 


आदेश 


Certified under note 2 below M .C . S . ( Pay ) Rule 39 that, 
Smt. J. R. Pulate would have continued to officiate as 2nd Jt. 
Civil Judge (S . D .), Jalna had she not proceed on leave for the 
above period. 

In her absence the charge of her court is keptwith Shri 
A. R. Ubale, 3rd Jt. Civil Judge( S . D .), Jalnain additionto his 
duties. 


क्र . ब -२( १ )/ ३७९३/ २०१७ :- श्री . ए.के . पाटील , जिल्हा न्यायाधीश -१ , 
बिलोली यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ मधील नियम ५० 
अन्वयेदिनांक २७/ ४/२०१७ ते २८/ ४/ २०१७ या दोन दिवसांची अर्जित रजा 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . ए . के . पाटील , जिल्हा न्यायाधीश- १ , 
बिलोली यांना पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न ठेवण्यात येते . 


Note has been taken in the Service Book of the 
concerned . 
Jalna, 14th June, 2017 . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . ए . के . पाटील , जिल्हा 
न्यायाधीश-१ ,बिलोली हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर 
ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


Smt. S .S .Kosamkar, 
Principal District & Sessions Judge , Jalna. 


नांदेड , ४ मे , २०१७. 


ए . एल . यावलकर , 
जिल्हा न्यायाधीश- १ , नांदेड 


जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 


जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 


वाचा :- श्री . एस . आर. नरवाडे, सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
नांदेड यांचे पत्र जा क्र २५३९/ २०१७, दिनांक. २८ एप्रिल २०१७ व सोबत 
विहित नमुन्यातील रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


वाचा :- श्री . जी . आर . कोलते , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, किनवट 
यांचे पत्र जा क्र ८२० / २०१७, दिनांक ३/०५/ २०१७, सोबत विहित नमुन्यातील 
रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 


आदेश 


क्र ब- २( १ )/ ३६८०/ २०१७ :- श्री . एस . आर. नरवाडे, सह दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम , १९८१ मधील 
नियम ५० अन्वये दिनांक २/ ५/ २०१७ ते ४/ ५/२०१७ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) 

या एकूण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एस . आर. नरवाडे, सह दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


क्र . ब -२( १)/ ३७९४/ २०१७ :- श्री . जी . आर . कोलते , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , किनवट यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा) नियम १९८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दिनांक २३/ ५/ २०१७ ते ३१/ ५/ २०१७ पर्यंत 
( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ०९ ) दिवसांची अर्जित रजा , दिनांक 
२२/ ५/ २०१७ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १/ ६/ २०१७ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येते . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . आर . नरवाडे , सह 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . जी . आर . कोलते , दिवाणी न्यायाधीश , 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून / जुलै २९ - ५, २०१७ : आषाढ ८-१४ , शके १९३९ 


१०४१ 


कनिष्ठ स्तर , किनवट हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


जिल्हा न्यायाधीश, यांजकडून 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . जी . आर . कोलते , 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , किनवट हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


वाचा :- श्री . ए. एम . खान , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १, भोकर यांचे पत्र जा 
. क्र . ४१८ /२०१७, दिनांक. २२/५/ २०१७ व सोबत विहित नमुन्यातील रजेचा 
अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 


दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , किनवट यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त 
कालावधीतील जरुरी व तत्कालीक काम सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , किनवट यांनी पहावे. तसेच वर नमुद कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , किनवट या आस्थापनेशी संबंधीत सर्व प्रकाच्या देयकांवर , 
हुंडीवर व स्वीय प्रपंची लेख्यांच्या धनादेशांवर स्वाक्षरी करुन रक्कम आहरित 
करुन रक्कम वितरित करण्यासाठी सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
किनवट यांना याद्वारे प्राधिकृत करण्यात येत आहे . 


क्र ब- २( १ )/ ४११२/ २०१७ :- श्री . ए .एम . खान , तदर्थजिल्हा न्यायाधीश- १ , 
भोकर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १९८१ मधील नियम ५० 
अन्वये दिनांक २४/ ५/ २०१७ ते २६/५/ २०१७ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) 
या एकूण ०३ दिवसांची अर्जित रजा , रजेला पुढे जोडून दिनांक २७ व 
२८ / ५/ २०१७ रोजीच्या सुट्टीचा फायदा, दिनांक २३/ ५/ २०१७ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २९ /५/ २०१७ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 


नांदेड , ४ मे , २०१७ . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . ए. एम. खान, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ , 
भोकर हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


ए. एल . यावलकर , 
जिल्हा न्यायाधीश - १, नांदेड 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . ए. एम . खान , तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश - १, भोकर हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते 
तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 


:: २ :: 


वाचा :- श्री . एम. एस . काळे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , हदगांव 
यांचे पत्र जा . क्र . १३६३ / २०१७, दिनांक . ३/ ५/ २०१७ व सोबत विहित 
नमुन्यातील रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 


तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १, भोकर यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त 
कालावधीतील कार्यभार जिल्हा न्यायाधीश -६ , नांदेड यांनी पहावा. तसेच 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , भोकर या आस्थापनेशी संबंधीत सर्व प्रकारच्या देयकांवर , 
हुंडीवर व स्वीय प्रपंची लेख्यांच्या धनादेशावर स्वाक्षरी करुन रक्कम आहरित 
करण्यासाठी जिल्हा न्यायाधीश -६ , नांदेड यांना याद्वारे प्राधिकृत करण्यात 
येत आहे . 


नांदेड , २४ मे , २०१७. 


क्र . ब -२( १ )/ ३७९५ / २०१७ :- श्री . एम . एस .काळे , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर, हदगांव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ८ / ५/ २०१७ व ९/ ५/ २०१७ या दोन दिवसांची 
अर्जित रजा , रजेला जोडून दिनांक १० /५/ २०१७ रोजीच्या सुट्टीचा 
फायदा , दिनांक ७/५/ २०१७ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते 
दिनांक ११/ ५/ २०१७ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एम. एस .काळे , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , हदगांव हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


ए . एल . यावलकर , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , नांदेड 


जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 


__ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
तळटिप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एम . एस . काळे , दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , हदगांव हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


वाचा :- श्रीमती एस . एस . अग्रवाल , सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
लोहा यांचे पत्र जा. क्र ९७१/ २०१७, दिनांक. २३/ ०५/ २०१७ सोबत विहित 
नमुन्यातील रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश. 


आदेश 


:: २ :: 


दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, हदगांव यांचे न्यायालयाचे उपरोक्त 
कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक काम सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , हदगांव यांनी पहावे. 
नांदेड , ४ मे , २०१७ . 


क्र ब- २( १ )/ ४११३ / २०१७ : - श्रीमती एस. एस . अग्रवाल , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम 
१९८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक २३/ ५/ २०१७ ते २६/ ५/ २०१७ पर्यंत 
( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ०४ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे 
दिनांक २७ व २८ / ५/ २०१७ रोजीच्या सुट्टीचा फायदा, दिनांक २२/ ५/ २०१७ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २९ / ५/ २०१७ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात 


ए .एल . यावलकर , 
जिल्हा न्यायाधीश- १ , नांदेड. 


येते . 


१०४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , जून / जुलै २९-५, २०१७ : आषाढ ८-१४, शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


9 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एस .एस. अग्रवाल , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा ह्या पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहतील . 


जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस. एस . अग्रवाल , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा ह्या जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 


:: २ :: 


वाचा :- श्री . पं . रा . फुलारी , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , हिमायतनगर , 
यांचे पत्र जा क्र . ४६५/ २०१७, दिनांक . ६/ ६/ २०१७ व सोबत विहित 
नमुन्यातील रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 
क्र . ब- २( १)/ ४३५८ / २०१७ :- श्री . पं . रा . फुलारी, दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर, हिमायतनगर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम , 
१९८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ०९ / ०६ / २०१७ ते १७/ ०६/ २०१७ 
पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ०९ ) दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या 
पुढे दिनांक १८ / ६/ २०१७ रोजीच्या सुट्टीचा फायदा , दिनांक ८ / ०६/ २०१७ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक १९ / ६/ २०१७ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 


सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, लोहा यांच्या न्यायालयाचा 
उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार ( दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा 
यांचेन्यायालयाच्या कार्यभारासह ) दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , कंधार यांनी पाहावा , तसेच वर नमुद कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर, लोहा या आस्थापनेशी संबंधीत सर्व प्रकाच्या देयकावर , 
हुंडीवर व स्वीय प्रपंची लेख्यांच्या धनादेशांवर स्वाक्षरी करुन रक्कम आहरित 
करुन रक्कम वितरित करण्यासाठी दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , कंधार यांना याद्वारे प्राधिकृत करण्यात येत आहे . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . पं . रा . फुलारी , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , हिमायतनगर हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


नांदेड , २४ मे , २०१७ . 


ए . एल . यावलकर , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , नांदेड 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
तळटिप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पं . रा . फुलारी , दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , हिमायतनगर हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर 
गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


:: २ :: 


जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 


वाचा :- श्रीमती एम . व्ही . देशपांडे, जिल्हा न्यायाधीश - ३ , नांदेड यांचे पत्र जा 
क्र . ४१३५/ २०१७, दिनांक २५/ ०५/ २०१७, सोबत विहित नमुन्यातील रजेचा 
अर्ज. 


दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , हिमायतनगर यांच्या न्यायालयाचा 
उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
भोकर यांनी पहावा . तसेच वर नमुद कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ 
स्तर, हिमायतनगर या आस्थापनेशी संबंधीत सर्व प्रकारच्या देयकांवर , 
हुंडीवर व स्वीय प्रपंची लेख्यांच्या धनादेशावर स्वाक्षरी करुन रक्कम आहरित 
करण्यासाठी सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , भोकर यांना याद्वारे 
प्राधिकृत करण्यात येत आहे . 


आदेश 


क्र ब -२( १)/४३५३/ २०१७ :- श्रीमती एम. व्ही . देशपांडे, जिल्हा न्यायाधीश-३ , 
नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम , १९८१ मधील नियम ५० 
अन्वये दिनांक २४/ ५/ २०१७ ते २६/ ५/ २०१७ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) या 
एकूण ( ०३) दिवसांची अर्जित रजा , रजेला जोडून दिनांक २७/ ५/ २०१७ व 
२८ /५ / २०१७ रोजीच्या सुट्टीच्या फायद्यासह मंजूर करण्यात येते . 


नांदेड , ७ जून , २०१७. 


दुर्वाचनीय , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ , नांदेड 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एम .व्ही . देशपांडे, जिल्हा न्यायाधीश -३ , 
नांदेड यांना पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न ठेवण्यात येते . 


११ 


जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील 
तळटिप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एम. व्ही . देशपांडे , 
जिल्हा न्यायाधीश- ३ , नांदेड ह्या जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या 
नसत्या तर त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 


वाचा : श्रीमती एस . एस अग्रवाल , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
लोहा यांचे पत्र जा . क्र . १००५/ २०१७ दि . ०६ / ०६ / २०१७ व सोबत विहीत 
नमुन्यातील रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश 


नांदेड , ०५ जून , २०१७ . 


आदेश 


दुर्वाचनीय , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ , नांदेड 


क्र .ब -२( १)/ ४३५९/ २०१७ - श्रीमती एस. एस . अग्रवाल, सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर, लोहा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील 
नियम ५० अन्वये दि . ०६/ ०६/ २०१७ व ०७/ ०६/ २०१७ पर्यंत ( दोन्ही दिवस 
धरुन ) या एकूण ( ०२) दिवसांची अर्जित रजा, दिनांक ०६/०६/ २०१७ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेपुर्वी पासून ते दिनांक ०८ / ०६ / २०१७ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून / जुलै २९-५ , २०१७ : आषाढ ८-१४ , शके १९३९ 


१०४३ 


१३ 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एस. एस . अग्रवाल , सह दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , लोहा ह्या पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहतील . 


जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 


वाचा : श्री एस . जे. भारुका, जिल्हा न्यायाधीश – १, बिलोली यांचे पत्र जा .क्र . 
७६२/ २०१७, दि . ०९/ ०६/ २०१७ व सोबत रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस . एस . अग्रवाल , 
सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , लोहा ह्या जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 


आदेश 


:: २ :: 


सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा यांच्या न्यायालयाचा 
उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा 
यांनी पाहावा . 
नांदेड , ०७ जून , २०१७ 

दुर्वाचनीय , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ नांदेड . 


क्र .ब - २( १ )/ ४५३८ / २०१७.- श्री एस . जे. भारुका, जिल्हा न्यायाधीश – १ , 
बिलोली यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ५० 
अन्वये दि . १९/ ०६/ २०१७ ते २३ /०६/ २०१७ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) या 
एकूण पाच दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या शिलकीस अधिन राहून , 
रजेच्या पुढे दि . १८/०६ / २०१७ रोजीची सुट्टी जोडून , रजेच्या पुढे दि . 
२४ , २५ व २६ जुन , २०१७ रोजीच्या सुट्टी जोडून , व दि . १७/०६/ २०१७ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळे नंतर पासून ते दिनांक २७/ ०६/ २०१७ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत नंतर मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री एस . जे . भारुका, जिल्हा न्यायाधीश – १ , 
बिलोली यांना पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 


वाचा : श्री एन . एस मोमीन , सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नांदेड 
यांचे पत्र जा . क्र . २८८४/ १७ दि . १२ / ०६/ २०१७ व सोबत विहीत नमुन्यातील 
रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री एस . जे . भारुका, जिल्हा 
न्यायाधीश – १, बिलोली हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर 
ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


आदेश 


:: २ :: 


क्र .ब-२(१)/४५३७ /२०१७ .- श्री एन.एस मोमीन, सह दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर, नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ मधील नियम 
५० अन्वये दि . १३/०६/ २०१७ ते १७/ ०६/ २०१७ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) या 
एकूण ( ०५ ) दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या शिलकीस अधिन राहून , रजेच्या 
पुढे दिनांक १८ /०६/ २०१७ रोजीची सुट्टी जोडून , व दिनांक १२ /०६/ २०१७ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळे नंतर पासून ते दिनांक १९/ ०६/ २०१७ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात 
येते . 


जिल्हा न्यायाधीश – १, बिलोली यांच्या न्यायालयाचा वर नमुद 
कालावधीतील कार्यभार जिल्हा न्यायाधीश - १ नांदेड यांनी पहावा . तसेच 
जिल्हा न्यायालय - १ , बिलोली या आस्थापनेशी संबंधीत सर्व प्रकारच्या 
देयकांवर , हुंडीवर व स्वीय प्रपंची लेख्यांच्या धनादेशांवर स्वाक्षरी करुन 
रक्कम आहरित करुन रक्कम वितरित करण्यासाठी जिल्हा न्यायाधीश 
१ , नांदेड यांना याद्वारे प्राधिकृत करण्यात येत आहे . 


नांदेड , १२ जून , २०१७ 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री एन . एस मोमीन , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर, नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


एस . आर . जगताप , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


१४ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री एन . एस मोमीन , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 


वाचा : श्री एच . आर . वाघमारे, जिल्हा न्यायाधीश – ६ , नांदेड यांचे पत्र 
जावक क्र . ६२९७/ २०१७, दिनांक ०९/ ०६/ २०१७ व सोबत विहित नमुन्यातील 
रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांच्या उपरोक्त कालावधीतील 
कार्यभार दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी पाहावा . 


आदेश 


नांदेड , १२ जून , २०१७ 


एस . आर . जगताप , 
जिल्हा न्यायाधीश - १, नांदेड . 


क्र .ब- १( १)/४४८६/ २०१७.- श्री एच . आर. वाघमारे, जिल्हा न्यायाधीश -६ , 
नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम 
५० अन्वये दि . १२/ ०६/ २०१७ ते १४/ ०६ / २०१७ पर्यंत ( दोन्ही दिवस 
धरुन ) या एकूण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेला मागे जोडून 
दिनांक १० / ०६/ २०१७ व ११/ ०६/ २०१७ रोजीच्या सुट्टीचा फायदा , 


१०४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून / जुलै २९- ५ , २०१७ : आषाढ ८- १४ , शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


:: 


२ : : 


व दिनांक ०९ / ०६/ २०१७ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
१५/ ०६/ २०१७ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री एच. आर. वाघमारे,जिल्हा न्यायाधीश - ६ , 
नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , कंधार यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त 
कालावधीतील विशेष अधिकार क्षेत्रातील काम दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर , नांदेड यांनी पहावे आणि जरुरी व तात्कालीक काम सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कंधार यांनी पहावे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री एच . आर . वाघमारे , 
जिल्हा न्यायाधीश -६ , नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


वर नमुद कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर, कंधार या आस्थापनेशी 
संबंधीत सर्व प्रकारच्या देयकांवर , हुंडीवर व स्वीय प्रपंची लेख्यांच्या धनादेशांवर 
स्वाक्षरी करुन रक्कम आहरित व वितरीत करण्यासाठी सह दिवाणी 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , कंधार यांना याद्वारे प्राधिकृत करण्यात येत आहे . 
नांदेड, १२ जून , २०१७ 


जिल्हा न्यायाधीश - ६, नांदेड यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील 
जरुरी व तात्कालीन काम जिल्हा न्यायाधीश – ३ , नांदेड यांनी पहावे . 


एस . आर . जगताप , 
जिल्हा न्यायाधीश- १ , नांदेड . 


नांदेड , १२ जून , २०१७ 


एस . आर . जगताप , 
जिल्हा न्यायाधीश -१, नांदेड . 


जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 


१५ 


वाचा : श्रीमती एस . एस . तोडकर , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - २, नांदेड 
यांचे पत्र जा .क्र . ४३६२/ २०१७, दि . ०७/ ०६/ २०१७ व सोबत रजेचा अर्ज व 
त्यावरील आदेश . 


जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 


आदेश 


वाचा : श्री राजेंद्र ज . तांबे , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , कंधार यांचे 
पत्र जावक क्रमांक ५५९/ २०१७, दि ०७ जुन , २०१७ व सोबत विहित 
नमुन्यातील रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


क्र . ब -१( १ )/ ४४८७/ २०१७.- श्रीमती एस. एस. तोडकर , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश - २, नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १९८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दि . १५/ ०६/ २०१७ ते १९ / ०६/ २०१७ या एकुण ( ०५ ) 
दिवसांची अर्जित रजा व दिनांक १४/ ०६/ २०१७ च्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक २० /०६/ २०१७ च्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मंजूर करण्यांत येते . 


आदेश 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एस . एस . तोडकर , तदर्थजिल्हा 
न्यायाधीश - २, नांदेड हया पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


क्र .ब - २( १)/ ४४८५/ २०१७ .- श्री राजेंद्र ज . तांबे, दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर ,कंधार यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील 
नियम ५० अन्वये दि . १२/ ०६/ २०१७ ते २३ / ०६/ २०१७ पर्यंत ( दोन्ही दिवस 
धरुन ) या एकूण (१२ ) दिवसांची अर्जित रजा रजेच्या शिलकीस अधिन 
राहून , रजेच्या मागे दिनांक १०/ ०६/ २०१७ व ११/०६/२०१७ रोजीची सुट्टी 
जोडून व रजेच्या पुढे दिनांक २४/ ०६ / २०१७ ते २६/ ०६ / २०१७ रोजीची 
सुट्टी जोडून , मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस . एस . तोडकर , 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - २ , नांदेड हया जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री राजेंद्र ज . तांबे , दिवाणी न्यायाधीश, 
वरिष्ठ स्तर , कंधार हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश – २, नांदेड यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त 
कालावधीतील कार्यभार तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश – १ , नांदेड यांनी पहावा . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
तळटिप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री राजेंद्र ज . तांबे , 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कंधार हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


नांदेड , १२ जून , २०१७ 


एस. आर. जगताप , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ , नांदेड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून/ जुलै २९ -५, २०१७ : आषाढ ८-१४ , शके १९३९ 


१०४५ 


१७ 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 


पहाः- १. श्री . म. सु.मुंगले , जिल्हा न्यायाधीश – १ , उमरगा यांचे पत्र जा .क्र ,५६८ / 
१७, दिनांक ३० मे , २०१७ अन्वये प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित 
रजेचा ई-मेल संदेश. 


कार्यक्षेत्राचा कार्यभार हा श्री . शअ. अ.र औटी, जिल्हा न्यायाधीश - १ , 
उस्मानाबाद यांच्याकडे आणि किरकोळ कार्यक्षेत्राचा ( प्रशासकीय कामाचा ) 
कार्यभार श्री . आर. व्ही . उत्पात , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - २ , भूम यांच्याकडे 
ठेवण्यांत येतो . 
श्री . ग. सो .ढोबळे, तर्थजिल्हा न्यायाधीश – १ , भूम यांना सुचित करण्यात 
येते की , त्यांनी कर्तव्यावर हजर होते वेळेस विहित नमुन्यातील स्वास्थ्य 
प्रमाणपत्र जिल्हा न्यायालयास सादर करावे. 
उस्मानाबाद , ०६ जून , २०१७ 

आर . आर . देशमुख , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


२. जिल्हा न्यायालय आदेश जा .क्र , ३९५७/ १७, दिनांक ३० मे , २०१७ , 


३. श्री .म . सु .मुंगले , जिल्हा न्यायाधीश – १ , उमरगा यांचे पत्र 
जा .क्र .५७४ /१७, दिनांक ०१ जून , २०१७ रोजी सादर केलेला अर्जित रजा 
रद्द करण्याचा अर्ज . 


१९ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 


आदेश 
क्र . काव्यवि /(प्रशा) ४११३/ २०१७. - प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद 
हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत करितात 
श्री .म. सु.मुंगले , जिल्हा न्यायाधीश – १, उमरगा यांची संदर्भीय आदेश क्र . २ 
अन्वये दिनांक ०१ व ०२ जून , २०१७ या ( ०२ ) दोन दिवसांची मंजूर 
करण्यांत आलेली अर्जित रजा त्यांच्या विनंती अर्जावरुन या आदेशान्वये 
रद्द करण्यात येते . 
उस्मानाबाद , ०२ जून , २०१७ , 

श . अ . अ .र . औटी , 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 


पहाः- १. श्रीमती . एस .ए. कानशिडे, दिवाणी न्यायाधीश , क ,स्तर , तुळजापूर 
यांचे पत्र जा . क्र . २१२२/ १७, दिनांक ०६ जून , २०१७ अन्वये प्राप्त झालेला 
विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 


आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


क्र . काव्यवि /( प्रशा)/ ४१६७/ २०१७.- श्रीमती. एस . ए. कानशिडे, दिवाणी 
न्यायाधीश , क ,स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र. वर्ग, तुळजापूर यांची दिनांक 
०७ जून , २०१७ ते दिनांक ०९ जून , २०१७ या ( ०३ ) तीन दिवसांची अर्जित 
रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ , मधील नियम - ५० नुसार 
( रजेपुढील दिनांक १० व ११ जून , २०१७ या दोन दिवसाच्या सुट्टीच्या 
फायद्यासह ) मंजूर करण्यात येवून , दिनांक ०६ जून, २०१७ रोजी कार्यालयीन 
वेळेनंतर पासून ते दिनांक १२ जून, २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती .एस .ए.कानशिडे हे दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र .वर्ग , तुळजापूर म्हणून काम पहातील . 


१८ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 
पहा: - १. श्री .ग. सो .ढोबळे, तदर्थजिल्हा न्यायाधीश - १, भूम यांचे पत्र 
जा .क्र . ७७०/ १७, दिनांक ०५ जून , २०१७ रोजी सादर केलेला विहीत नमुन्यातील 
परिवर्तीत रजेचा अर्ज . 
( सोबत - वैद्यकीय प्रमाणपत्र ) 

आदेश 
क्र . काव्यवि /( प्रशा)/४०६३ / २०१७.- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद 
हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत करितात 

श्री . ग. सो .ढोबळे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १, भूम यांची दिनांक ०६ 
जून , २०१७ ते दिनांक ३० जून , २०१७ या ( २५ ) पंचवीस दिवसांची 
वैद्यकीय कारणावरुन परिवर्तीत रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम 
१९८१, मधील नियम -६१ नुसार मंजूर करण्यांत येवुन दिनांक ०६ जून , 
२०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पासून ते दिनांक ०१ जुलै , २०१७ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . ग. सो .ढोबळे हे तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ , 
भूम म्हणून काम पहात आहेत . 
___ जर श्री . ग . सो .ढोबळे हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश - १ , भूम म्हणून कार्यरत राहिले असते . 

( दोन ) 
श्री . ग. सो .ढोबळे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश – १, भूम यांच्या सदरील 
परिवर्तीत रजेच्या/ सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा व त्यांच्याकडे 
ठेवण्यात आलेल्या जिल्हा न्यायाधीश – १ , भूम यांच्या न्यायालयाचा विशेष 


जर श्रीमती.एस .ए. कानशिडे हे सदरील रजेवरुन गेल्या नसत्या तर 
त्या दिवाणी न्यायाधीश , क .स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग, तुळजापूर 
म्हणून कार्यरत राहील्या असत्या . 


( दोन ) 


श्रीमती. एस. ए. कानशिडे, दिवाणी न्यायाधीश , क ,स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्र .वर्ग, तुळजापूर यांच्या सदरील अजित रजेच्या/ सुट्टीच्या कालावधीत 
त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . आर. एन .गायकवाड , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क ,स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग, तुळजापूर यांच्याकडे 
ठेवण्यांत येतो . 


उस्मानाबाद , ०६ जून , २०१७ . 


आर . आर . देशमुख , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 


१०४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून/ जुलै २९- ५, २०१७ : आषाढ ८- १४ , शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


२० 


DISTRICTAND SESSIONS COURT, OSMANABAD . 


in column No. 3 and the period for which they were prevented 
from enjoying the Off / Summer Vacation is mentioned in column 
No. 4 against their names. 

The Off / Summer Vacation forCivil Courts in Osmanabad 
District was from 08th May, 2017 to 4th June , 2017 [both days 
inclusive ] 


NOTIFICATION 


No.HKW / [ Admn ]/ 4137 / 2017 :- The following Judicial 
Officers working in this DistrictOsmanabad were permitted to 
enjoy the Off / Summer Vacation for the year-2017 as specified 


Sr. No. 


Name of the Judicial Officer 


Period of Vacation Prevented 


Period of Vacation 

Enjoyed 


3 


4 . 


Smt. R . R . Tehara, 
Civil Judge , S . D . Osmanabad 


22 / 05 / 2017 
to 28 /05/ 2017 


08 /05 /2017 to 21/05 /2017 & 

29 /05 / 2017 to 04 /06 / 2017 
08 /05 / 2017 to 14 /05 / 2017 & 
29 /05 /2017 to 04 /06 /2017 


Shri. S . B . Desai, 
Chief JudicialMagistrate , 
Osmanabad . 


15 /05 /2017 
to 28 /05 / 2017 


Smt.K . N . Phatangare , 
Jt.Civil Judge , S .D . & A .C .J.M ., 
Osmanabad . 


15 /05 /2017 
to 21/ 05 /2017 


08 /05 /2017 to 14 /05 / 2017 & 
22 /05 / 2017 to 04 /06 / 2017 


Shri. R .K . Rajebhosale , 
2nd Jt. Civil Judge, S .D .& A .C .J.M ., 
Osmanabad . 


15 /05 /2017 
28 /05 /2017 


08 / 05 / 2017 to 14 /05 / 2017 & 
29 /05 /2017 to 04 / 06 /2017 


08 /05 /2017 to 21/05 /2017 


08 /05 /2017 to 21/05 /2017 


22 /05 /2017 to 04 /06 /2017 


08 /05 /2017 to 21/05 / 2017 


Smt. N . P. Pawar, 

22 /05 /2017 
3rd Jt . Civil Judge, S .D .& A .C .J.M ., to 04 /06 /2017 
Osmanabad . 
Shri. S .B . Todkar, 

22/05 /2017 
4th Jt . Civil Judge, S .D . & A .C .J.M ., to 04 /06 / 2017 
Osmanabad . 
Shri N .L .Kale , 

08 / 05 / 2017 
Civil judge, S .D . Omerga 

to 21/05 /2017 
Shri. U . P . Kulkarni, 

22 / 05 /2017 
Jt. Civil Judge , S .D . Omerga to 04 /06 / 2017 
Shri. S . S . Budruk , 

15 /05 /2017 
Civil Judge, S . D . Paranda 

to 28 / 05/ 2017 
Shri.R .G . Jugtap 

15 /05 /2017 
Civil Judge , S .D . Bhoom 

to 28 / 05 / 2017 
Shri S .R . Tathe , 
Jt . Civil Judge , JD & JMFC , 
Osmanabad . (Under suspension ) 
Shri. S . A . Jamadar, 

15 /05 /2017 
2nd Jt . Civil Judge, JD & JMFC , to 21 /05 /2017 
Osmanabad . 


08 /05 /2017 to 14 /05 / 2017 & 
29 /05 /2017 to 04 / 06 /2017 


10 


29 / 05 /2017 to 04 / 06 / 2017 


08 /05 /2017 to 04 /06 /2017 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


08 /05 /2017 to 14 /05 / 2017 & 
22 / 05 / 2017 to 04 /06 / 2017 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून/ जुलै २९ -५, २०१७ : आषाढ ८- १४ , शके १९३९ 


१०४७ 


Shri. N .C .Borphalkar, 
3rd Jt. Civil Judge , JD & JMFC , 
Osmanabad . 


15 / 05 / 2017 
to 28 /05 / 2017 


08 /05 / 2017 to 14 /05 / 2017 & 
29 /05 /2017 to 04 / 06 /2017 


Smt. A . C .Parshetti, 
4th Jt. Civil Judge , JD & JMFC , 
Osmanabad . 


22 /05/ 2017 
to 28 / 05 /2017 


08 /05 /2017 to 21/05 / 2017 & 
29 /05 /2017 to 04 /06 /2017 


Smt. A . S . Birajdar, 
5th Jt. Civil Judge, JD & JMFC , 
Osmanabad . 


08 / 05 / 2017 to 04 /06 / 2017 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


Shri. K . C .Kalal, 
6th Jt. Civil Judge , JD & JMFC , 
Osmanbad. 


08/05/2017 to 04 /06 /2017 


17 


Shri. A .A .Babar, 
7th Jt. Civil Judge, JD & JMFC , 
Osmanabad . 


08/05 /2017 To 04 / 06 /2017 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


Smt.S . A .Kanshide , 
Civil Judge , JD & JMFC , 
Tuljapur. 


08 /05 /2017 
to 21/05 /2017 


22/05/ 2017 to 04 / 06 / 2017 


Shri R .N .Gaikwad , 
Civil Judge , JD & JMFC , 
Tuljapur. 


22 /05 / 2017 
to 04 /06 / 2017 


08 /05 /2017 to 21/05 /2017 


Shri T. P .Mote , 
2nd Jt. Civil Judge JD & JMFC , 
Tuljapur. 


15 /05 /2017 
to 28/05/2017 


08 / 05/ 2017 to 14 /05 / 2017 & 
29 / 05 / 2017 to 04 / 06 /2017 


Smt. S . N . Navandar, 
Jt . Civil Judge , JD & JMFC , 
Omerga . 


15 /05 /2017 
to 28 /05 /2017 


08 /05 /2017 to 14 /05 /2017 & 
29 /05 /2017 to 04 /06 /2017 


15 /05 / 2017 
to 21/05 /2017 


08 /05 /2017 to 14 /05 / 2017 & 
22/05/ 2017 to 04 / 06 / 2017 


Shri C . P .Kashid , 
2nd Jt.Civil Judge , JD & JMFC , 
Omerga . 
Shri. H .R . Patil, 
3rd Jt. Civil Judge , JD & JMFC , 
Omerga . 


22 /05 /2017 
to 04 /06 /2017 


08/05/2017 to 21/05 /2017 


24 


08 /05 /2017 to 14 /05 /2017 & 
22 /05 /2017 to 28 /05 /2017 


Shri. A .S .Munde, 

15 / 05 /2017 
Civil Judge , JD & JMFC , Kallam . to 21/05 /2017 & 

29/05 /2017 to 

04 /06 /2017 
Shri.P .M . Patil, 

22 /05 /2017 
Jt .Civil Judge, JD & JMFC , Kallam . to 04 /06 /2017 


08 / 05 /2017 to 21/05/2017 


26 


Shri.S .S .Ubale, 
Jt. Civil Judge, JD & JMFC , Kallam . 


15 /05 /2017 
to 28 /05 / 2017 


08 / 05 /2017 to 14 /05 / 2017 & 
29/ 05 / 2017 to 04 /06 / 2017 


१०४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , जून / जुलै २९ -५ , २०१७ : आषाढ ८- १४ , शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


08/05 / 2017 to 21/05 / 2017 


Shri. A .A .Bhosale, 

22 /05 /2017 
Jt.Civil Judge, JD & JMFC , Bhoom . to 04 /06 /2017 
Shri.D . R .Mali, 

08 /05 / 2017 
2nd Jt .Civil Judge , JD & JMFC , Bhoom . to 21/05 /2017 


22 /05 /2017 to 04 /06 / 2017 


Shri. H . S . Satpute , 
3rd Jt.Civil Judge, JD & JMFC , 
Bhoom . 


15 /05/ 2017 
to 21/05 /2017 


08 /05 /2017 to 14 /05 /2017 & 
22 /05 /2017 to 04 /06 / 2017 


30 


15 /05/ 2017 to 28/05/ 2017 


Shri. S . S . Patil, 

08 /05/ 2017 
Jt. Civil Judge , JD & JMFC , Paranda .to 14 /05 / 2017 & 

29 /05/ 2017 to 

04 /06 / 2017 
Smt. D . S .Chothe, 

15 /05/2017 
2nd Jt. Civil Judge , JD & JMFC , to 28 /05 /2017 
Paranda . 


31 


08 /05 /2017 to 14 /05 / 2017 & 
29 /05 /2017 to 04 /06 /2017 


32 


08/05 / 2017 to 21/05 / 2017 


Shri. B . N .Arbad , 
Civil Judge , JD & JMFC , Washi. 


22/05 /2017 to 04 /06 /2017 


Shri. D . T. Patil 
Jt. Civil Judge , JD & JMFC , Washi 


to 04 /06 /2017 
08 /05 /2017 
to 21 /05 /2017 
15 /05 /2017 
to 28/05 /2017 


34 


Shri. R . B .Hanwate , 
Civil Judge , JD & JMFC , Lohara . 


08 /05 / 2017 to 14 / 05 /2017 & 
29 / 05 / 2017 to 04 /06 /2017 


Osmanabad , 8th June, 2017 


R . R . Deshmukh , 
Principal District & Sessions Judge , 

Osmanabad . 


DISTRICT AND SESSIONS COURT,OSMANABAD . 


vented from enjoying the Off / Summer Vacation is mentioned 
in colume No.4 against their names . 


NOTIFICATION 


No.HKW /[ Admn]/4138 /2017.- The following Judicial 
Officers working in this District Osmanabad were permitted 
to enjoy the Off/ summer Vacation for the Year -2017 as speci 
fied in column No. 3 and the period for which they were pre 


The Off / Summer Vacation for Civil Courts in 
Osmanabad District was from 08th May , 2017 to 4th June , 
2017 [both days inclusive ) 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून / जुलै २९ -५ , २०१७ : आषाढ ८-१४ , शके १९३९ 


१०४९ 


Sr. No . 


Name of the Judicial Officer 


Period of Vacation Prevented 


Period of Vacation 

Enjoyed 


3 


4 


08 /05 /2017 
to 21 /05 /2017 


22 /05 / 2017 
to 04 /06 /2017 


Shri S . I. Pathan , 
District Judge -1 , Osmanabad . 
Shri S . A . R . Auti, 
District Judge -2 , 
Osmanabad . 


08 /05 / 2017 
to 21/05/2017 


22 /05 /2017 
to 04 /06 / 2017 


Shri. P . J. Patil, 
District Judge -3 , 
Osmanabad . 


08 /05 /2017 
to 21 /05 / 2017 


22 /05 /2017 
to 04 / 06 / 2017 


Shri. R . N .Rokade , 
District Judge -4 , 
Osmanabad . 


22/05/ 2017 
to 04 /06 /2017 


08 /05/2017 
to 21/05 / 2017 


29 /05 / 2017 
to 04 /06 / 2017 


08 /05 / 2017 
to 28/05 /2017 


Shri.A . P . Kanade , 
District Judge -5 , 
Osmanabad . 
Smt. R . J. Rai, 
Adhoc Ditrict Judge - 1, 
Osmanabad . 


15 /05 / 2017 
to 28 /05 /2017 


08 /05 /2017 to 14 /05 / 2017 
29 / 05 / 2017 to 04 / 06 / 2017 


Shri. S . R Padwal, 
Adhoc Ditrict Judge -2 , 
Osmanabad . 


15 /05 / 2017 
to 28 /05 /2017 


08 /05 /2017 to 14 /05 / 2017 & 
29 /05 /2017 to 04 /06 /2017 


15 / 05 / 2017 
to 28 /05 /2017 


08 /05 /2017 to 14 /05 / 2017 & 
29 /05 / 2017 to 04 / 06 /2017 


Shri M . S .Mungle 
District Judge - 1,Omerga . 
Shri. G .S .Dhoble, 
Adhoc District Judge - 1, Bhoom . 


08 /05 /2017 
to 21 /05 /2017 


22 /05 /2017 
to 04 /06 / 2017 


Osmanabad , 8th June, 2017 


R . R . Deshmukh , 
Principal District & Sessions Judge , 

Osmanabad . 


१०५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून / जुलै २९-५ , २०१७ : आषाढ ८- १४ , शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


२२ 


उप विभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी यांजकडून 


नमुना दोन 


ज्या अर्थी आता उक्त अधिनियमांचे कलम ३२ पोट कलम ( २) व 
उक्त अधिसुचना या खालील राज्य शासनाच्या शक्तीचा वापर करुन मी 
उप विभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी , पैठण फुलंब्री मुख्यालय 
औरंगाबाद याद्वारे या सोबतच्या अनुसूचित वर्णन केलेल्या जमीनी उक्त 
प्रयोजनार्थ का संपादन करण्यात येऊ नयेत या संबंधी ही नोटीस मिळाल्यापासुन 
एका महिन्यात मला लेखी स्वरुपात कारण दर्शविण्याबद्दल आपणास 
फर्मावित आहे . 


महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम १९६१ चे कलम 


३२ ( २ ) प्रसिध्दी 


क्र . २०१०/ भुसं /बिडकीन - औक्षे/सीआर- १ :- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र औद्योगिक 
विकास अधिनियम १९६१ ( सन १९६२ चा महाराष्ट्र तीन ) याच्या कलम १ 
पोट कलम ( ३ ) अन्वये काढण्यात आलेली व महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग चार - ब दिनांक सप्टेंबर २- ८ , २०१० / भाद्र११- १७ शके १९३२ पृष्ठ क्र . 
३२ ते ३३ ( मराठीत ) वर प्रसिध्द करण्यात आलेली , सदर शासकीय 
अधिसूचना , उद्योग , उर्जा व कामगार विभाग , क्रमांक आयडीसी- २०१० / 
( ७३५)/ उद्योग - १४ अन्वये उक्त अधिनियमांचया प्रकरण सहाचे उपबंध हे , 
त्या अधिसूचनेच्या अनूसुचित निर्दिष्ट करण्यात आलेल्या क्षेत्रसा सन 
२०१० सप्टेंबर महिन्यांच्या ५ या दिवसापासून अमलात येतील, असे महाराष्ट्र 
शासनाने निर्देश दिला आहे . 


या नोटीशीच्या तारेखनंतर , जिल्हाधिकाऱ्याच्या मंजुरी शिवाय , विक्री 
करुन पट्याने देऊन गहाण ठेवून अभिहस्तर करुन अदलाबदल करुन 
किंवा आहे त्या रितीने विल्हेवाटीसाठी केलेला कोणताही करार किंवा 
तीवर / त्यावर केलेला , कोणताही खर्चकिंवा ती मध्ये / त्यामध्ये केलेल्या 
सुधारणा या उक्त जमीनीच्या / जमीनीच्या अंतिमतः संपादन करण्यात 
येतील अशा भागांसंबंधी भरपाई निर्धारीत करणाऱ्या अधिकाऱ्याकडून , 
उक्त अधिनियमांचे कलम ३३, पोट कलम (५ ) व भूमिसंपादन पुर्नवसन व 
पुनस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकता हक्क 
अधिनियम २०१३ ( २०१३ चा ३० ) अन्वये विचारात घेतलेल्या जाणार 
नाहीत . 


आणि ज्याअर्थी, सोबतच्या अनुसूचित वर्णन केलेली / केलेल्या जमीन 
| जमीनी उक्त प्रकरण सहाचे उपबंध ज्या क्षेत्रात अमलात आले आहेत . 
त्या क्षेत्रात आहे/ आहेत , आणि परिणामी त्या त्या क्षेत्रात लागू होतात . 


जिची व्यक्तीगत सुनावणी करण्याची इच्छा असेल अशा कोणत्याही 
व्यक्तीस या नोटीशीच्या तारखेपासुन एक महिन्याच्या आत , भेटीची वेळ 
ठरवून कोणत्याही कामाच्या दिवशी सकाळी ११ ते १ वाजेपर्यंत खाली 
सही करणाऱ्या पुढे जातीने किंवा आपल्या कायदेशीर मुखत्यारामार्फत 
हजर राहता येईल . 


आणि ज्या अर्थी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचया मार्फत 
( यात यानंतर ज्याचा उक्त महामंडळ असा निर्देश करयात आला आहे ) 
विकासाच्या प्रयोजनार्थ ती / त्या आवश्यक असाणारी / असणाऱ्या जमिनीं 
असल्यामुळे उक्त अधिनियमांच्या कलम ३२ अन्वये अशा क्षेत्रातील जमीनी 
संपादन करण्याची शक्ती राज्य शासनास प्रदान करण्यात आली आहे . 


अनुसूचि 
मौजे बिडकीन ता . पैठण जि . औरंगाबाद 


अ . क्र . 


गट क्रमांक 


हेक्टर आर 


१ 


। 


४०३ /२ 


३.३८ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमांचे कलम २ खंड ( क ) अन्वये काढण्यात 
आलेली दिनांक ११/ ०६/ १९९३ ची शासकीय अधिसुचना, उद्योग व कामगार 
विभाग क्रमांक आयडीसी -१८९२/( १७४४१)/ उद्योग - १४ ही द्वारे राज्य शासनाने , 
महाराष्ट्र आद्योगिक विकास नियम १९६२ च्या नियम २८ अन्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जी कामे सोपविण्यात आली आहेत . अशी उक्त 
अधिनियमाचे कलम ३२ कलम ३३ पोट कलम ( २) कलम ३६ व कलम ३८ 
खालील जिल्हाधिकाऱ्यांची कामे पार पाडण्यासाठी तसेच दिनांक १८ / ११/ 
२०१३ चे शासन , उद्योग व कामगार विभागाचे पत्र क्रमांक आयडीसी 
२०१३ /प्र .क्र .४३९ / उद्योग- १४ ही द्वारे , उपविभागीय अधिकारी, पैठण- फुलंब्री 
मुख्यालय औरंगाबादची विशेष रित्या नेमणुक केली आहे . 


५२२/ ३ 


३. ०१ 


एकुण 


६ . ३९ 


दिनांक : १६/ ०५/ २०१७ 


आणि ज्या अर्थी, औद्योगिक क्षेत्र म्हणून / औद्योगिक वसाहत म्हणून 
विकसित करण्यासाठी किंवा दोन्ही करीता म्हणून सोबतच्या अनुसूचित 
वर्णन केलेल्या जमीनी मंहामंडळास आवश्यक आहेत असे उप विभागीय 
अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी पैठण फुलंब्री मुख्यालय औरंगाबाद 
यांचे मत झाले आहे . 


उप विभागीय अधिकारी तथा 
भुसंपादन अधिकारी पैठण फुलंब्री 

मुख्यालय , औरंगाबाद 


ठिकाण : औरंगाबाद 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , जून / जुलै २९-५ , २०१७ : आषाढ ८-१४, शके १९३९ 


१०५१ 


Annexure . II 


By Sub - Divisional Officer Or Land Acquisition officer 


30 ) be disregarded by Officer assessing compendation for 
such parts of the said lands as may be finally acquired . 

Any person who desire to be heard in person may, after 
previous appointment appear before the undersigned in person 
or through his leagel constituted aurhority between 11. 00 a.m . 
and 1.00 p .m on any working day within one month from the 
date of this notice . 

SCHEDULE 
Village :- Bidkin Tq . Paithan Dist.Aurangabad 


Sr. No. 


GatNo. 


Area in H . R . 


Publication of notification U /S 32 (2 ) OfMaharashtra 

IndustrialDevelopment Act 1961 
No. 2010/ AR/ Bidkin/ Land -CR- 1 .- Whereas, by the 
Government Notification Industries and Labour Department 
NO . IDC / 2010 (735 ) IND - 14 issued under Sub section (3 ) of 
section 1 of the Maharashtra Industrial Development Act. 
1961 (Mah . Ill of 1962 ), hereinafter referred as to the said Act) 
and published in the Maharashtra GovernmentGazette , Part 4 
- B dated 2 - 8 , Septernmber 2010 / 11- 17 , 1932 on page No. 32 to 
33 the Govt, ofMaharashtra has directed that the provision of 
Chapter VI of the said Act, shall take effect from the Septernmber 
2010 in the area specified in the schedule to that notification . 

And whereas , the lands mentioned in the schedule 
hereto are situated in , the area wherein the provisions of 
Chapter VI of the said Act, have been taken effect as aforesaid 

And whereas, undaet section 32 of the said Act, the 
State Government is empowered to acquire lands in the area 
to which chapter VI of the said Act has been made applicable 
and are requied for the Maharashtra Industrial Development 
Corporation (hereinafter referred as the Cotporation ) or for 
any other purpose in furtherance of the object of the said Act. 


403/ 2 


3. 38 


552/ 3 


3. 01 


Total 


6. 39 


Date : 16 /05 / 2016 
Place : Aurangabad 


Sub Divisional Officer & 

Land Acquisition Officer 
Paithan - Phlumbari HQ Aurangabad . 


And whereas,by GovernmentNotification in industries, 
Energy and Labour Department No. IDC /1892 (177441 ) 
Industries 14 dated 11 th June 1993 issued under clause ( c ) of 
the section 2 of the said Act. And the Govt, latter in Industries 
& labour Deptt . No. IDC / 2013 /CR / 439 Insdustnes 14 dated 
18 - 11 - 2013 , the Sub Divisional Officer and Land Acquisition 
officer Paithan Phulambri, Head quarter Aurangabad has been 
specially appointed by the State Govetnment to perform the 
functions of a Collector, undet section 32 , 36 and 38 of the 
said Act. Delegated to him by rule 28 of the Maharashtra 
Industrial Development Rules 1962 . 


२३ 
जिल्हाधिकारी यांजकडून 

( कलम १९( १) नुसार अधिसूचना ) 
मौ . मारवाडी ता.जिंतूर जि . परभणी येथील निम्न दुधना प्रकल्प डावा 
कालवा अंतर्गत वितरीका क्र . ५२ साठी भुसंपादन . 


मा प्रकल्प डावा 


___ And whereas, the Sub- Divisional Officer / Land 
Acquisiton officer Paithan Phulambri Head quarter at 
Aurangabad is of the opinion that the Lands described in 
* the schedule hereto are required by the Corporation for 
development as Industrial Area . 

Now , therefore , in exercise of the powers of the Stale 
Governmentunder sub section ( 2 ) of the sectiod 32 of the said 
Act.delegated as aforesaid the Sub - Divisional Officer / Land 
•Acquisiton officer , Paithan Phulambri Head quarter at 
Aurangabad hereby give notice calling upon all the persons 
having interest and rights in the lands described in the 
schedule hereto , to show cause in writing to the undersigned 
before one month from individual notice received under section 
32 ( 2 ) as to why the lands descrbed in the schedule should 
not be acquired for the said purpose . 

Any contracts for the disposal of the said lands by sale , 
lease ,mortgage, assignment, exchange or otherwise , or any 
outlay or improvements made therein without the sanction of 
the Collector after the date of section 33 of the said Act. Read 
with the right to sair Government and Transparency in Land 
Acquisition , Rehahilation and Resetlelment Act. 2013 (2013 of 


क्रमांक २०१५ / भुसंपादन / सं . क्र . २० / २०१५ :- ज्याअर्थी समुचित शासन 
असलेल्या परभणी जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यास भूमिसंपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम 
असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल 
व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/ २०१४/ प्र. क .७७/ अ- २, दिनांक १९ जानेवारी 
२०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याव्दारे असे 
अधिसूचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशीलवार 
विनिर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची 
आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे. 


आणि ज्याअर्थी, परभणी जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याने, कलम १५ च्या 
पोटकलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास, विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे याबाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषीत करण्यात 
येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसूची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 


१०५२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून/ जुलै २९ - ५, २०१७ : आषाढ ८-१४ , शके १९३९ भाग १ - पुरवणी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषीत केले 

अनुसूची- तीन 
असुन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये विनिर्दिष्ट पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन - पुनर्वसाहत करण्याची आवश्यकता नाही . सबब 
केला आहे . 

माहिती निरंक . 

___ अनुसूची - चार 
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम - ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधियांची 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक 
कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन परभणी जिल्हाधिकारी 

प्रभाव निर्धारण सारांश.) 
कार्यालय , परभणी यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 
अनुसूची एक - जमिनीचे वर्णन 

दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना 
निम्न दुधना प्रकल्प डावा कालवा अंतर्गत वितरीका क्र . ५२ साठी 

क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/प्र.क्र .३/ अ- २, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम 
भुसंपादन 

१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतूदी लागू करण्यापासून 
गांव गट नंबर जमिनीचे अंदाजे क्षेत्र 

सुट देण्यात आलेली आहे . 
हे . आर . 

अनुसूची - पाच 
मौ . मारवाडी 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
ता .जिंतुर 

२६ 0० .९३ 

( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात :- प्रशासक नियुक्तीची 
जि . परभणी 

आवश्यकता नाही . 
हे . ०० .९३ आर 

( ब) प्रशानाच्या कार्यालयाचा पत्ता :- निरंक 
अनुसूची- दोन 

( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात :- निरंक . 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 

टिप - उक्त जमीनीच्या आराखडयाचे उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन परभणी 
प्रकल्पाचे नाव- निम्न दुधना प्रकल्प डावा कालवा अंतर्गत वितरीका क्र . ५२ 

जिल्हाधिकारी कार्यालय, परभणी यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 
साठी भुसंपादन 

दिनांक १९/ ०६/ २०१७ 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन - निम्न दुधना प्रकल्प डावा कालवा अंतर्गत वितरीका 

ठिकाण - परभणी. 
क्र . ५२ साठी सार्वजनिक कामाचे प्रयोजनार्थ . 

पी . शिवशंकर , 
समाजाला मिळणारे लाभ - शेतीपिकासाठी पाणी , जनावरांना पाणी व ईतर 

जिल्हाधिकारी परभणी तथा समुचित शासन . 
सार्वजनिक हितार्थ . 

पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून खाली दर्शविलेल्या दिनांकास प्रसिध्द झाली आहे . 


एकुण 


बुधवार , दिनांक २८ जून २०१७ : आषाढ ७, शके १९३९ 


२४ 
आयुक्त परभणी शहर महानगरपालिका यांजकडून 

क्र . कावी/ नस/ ४४/ २०१७ :- महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ 
( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या ) नियम , २०१२ मधील तसेच नगर 
विकास विभाग मंत्रालय मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०१२ मधील 
नियमान्वये परभणी शहर महानगरपालिकेच्या ५ सदस्यांच्या नियुक्ती करिता 


दिनांक १२/ ०६/ २०१७ रोजी नामनिर्देशन पत्र परभणी शहर महानगरपालिकेच्या 
गटनेत्याकडुन शिफारस केल्या प्रमाणे व दिनांक १५/ ०६/ २०१७ रोजी झालेल्या 
परभणी शहर महानगरपालिका सर्वसाधारण सभेत मा . आयुक्त यांनी केलेल्या 
शिफारशीचा विचार करुन निम्नलिखीत व्यक्तीचे परभणी शहर महानगरपालिका 
नामनिर्देशित पालिका सदस्य झाल्या वरुन नियम ६ अन्वये प्राप्त अधिकारान्वये 
प्रसिध्द करीत आहे . 


अ.क्र . 


नामनिर्देशित पालिका सदस्याचे नाव 


शिफारस केलेल्या गटनेत्याचे नाव 


पक्षाचे नाव 


नवले विष्णु भगवानराव 


जलालोददीन इमामोददीन 


राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी 


दिनांक : २७/ ०६/ २०१७ 
ठिकाण : परभणी. 


मुकुंद शेषराव कुलकर्णी, 

प्र .नगरसचिव , 
परभणी शहर महानरपालिका 


प्रकाशक, मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे, शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले . 


